“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज 
यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ag (बु) 
शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्यास 
मान्यता देण्याबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जून, २०२२. 


संदर्भ: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 

दिनांक ०४ जून, २०१५. 

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, 
दिनांक १९ जुले, २०१६. 

३) मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.०९.०६.२०२२ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या दि.१५.०६.२०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 

नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दि.०४.०६.२०१५ अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम 
करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच 
दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत 
स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
०२. उपरोक्त झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद आंतराष्ट्रीय 
/ राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व स्वरूप 
लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक 
पातळीवरील सर्व संबधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा 
आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार 
करून तो मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात 
येतो. उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील 
शिखर समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते. 
०३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांनी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 
भाषणात महाराष्ट्राची अस्मिता, स्फूर्तीस्थान, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या 
स्मृती दिनांचे औचित्य साधून छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वाला साजेसे स्मारक 
वढु बुद्रुक व तुळापूर, ता. हवेली जि.पुणे या परिसरात उभारण्याचे शासनाने ठरविले आहे, 
असे घोषित केले आहे. तसेच यासाठी रू.२५० कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात 
येणार असल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


०४. “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेळी व समाधी स्थळ स्मारक dg (बु) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्याच्या 
प्रस्तावास जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ “जिल्हास्तरीय समिती” ने रू.२६९.२४ 
कोटी खर्चाचा प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळीळल उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेस्तव सादर केला होता. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये 
स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 
समितीच्या दि.०९.०६.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत सदर प्रस्ताव मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील शिखर समिती समोर मान्यतेस्तव ठेवण्याची शिफारस 
करण्यात आली. 

०५. नियोजन विभाग, झासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये तीर्थक्षेत्र / पर्यटनस्थळ 
विकास आराखड्यास मान्यता देणेकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील 
स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समिती” समोर सदर प्रस्ताव अंतिम निर्णयार्थ सादर 
करण्यात आला. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१५.०६.२०२२ रोजी पार 
पडळेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे 
बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. पुणे- 
विकास आराखड्याच्या प्रस्तावित रू.२६९.२४ कोटीच्या विकास आराखड्यास मान्यता 
देण्यात आली. 


शासन निर्णय :- 

“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेळी व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्याच्या 
प्रस्तावित रू.२६९.२४ कोटीच्या विकास आराखड्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेळी व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या” अंतर्गत 
कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, पुणे यांना “ संनियंत्रण 
अधिकारी” ही जबाबदारी पार पाडण्याकरिता स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करून देण्यात 
येणार नाही. समितीची कार्यकक्षा शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार खालीलप्रमाणे 
राहील :- 


(१) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ig (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या” 
अंतर्गत “परिशिष्ट अ” येथे प्रस्तावित कामे तीन टप्प्यांमध्ये दि.३१.०३.२०२५ पर्यंत 
पूर्ण करण्यात यावीत. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार निश्चित 
करण्यात आलेली अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत 
सदर कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी“ संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून 
जिल्हाधिकारी, पुणे यांची राहील. 

(२) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या ” 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


मध्ये एकूण रू.२६९.२४ कोटी किमतीच्या मान्यता प्राप्त कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही 
कामांचा समावेश करण्यात येऊ नये. 

(३) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ig (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या” 
तीळ कामांची द्विरुक्ती होणार नाही व अशी कामे कोणत्याही अन्य शासकीय 
योजनेत प्रस्तावित किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत, ह्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारीसुद्धा “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांची राहील. 

(अ) आराखड्यासाठी आवश्‍यक परवानग्या प्राप्त करून घेणेः 
(१) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ig (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या” 
तील कामांपैकी ज्या कामांकरिता “वनसंवर्धन कायदा, १९८०” अंतर्गत पूर्वपरवानग्या 
आव्यक असतील त्यासाठी मान्यता वेळेत केंद्र व राज्य शासनाच्या विभाग/ 
कार्यालय/प्राधिकरणाकडून प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांची राहील. 

“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 

ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ig (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या” 

तील कामे राबविण्यापूर्वी, आवश्‍यकता असल्यास “पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 

१९८६” तसेच “प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, १९५८” 

खाली अनुमती व इतर आवश्यक मान्यता/ आवश्‍यक ना हरकत परवानगी संबंधित 

केंद्र व राज्य शासनाच्या विभाग/कार्यालय/प्राधिकरणाकडून घेण्याची जबाबदारी 

“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांची राहील. 

() आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मान्यता घेणेः 

(१) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ig (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या” 
तील कामे सुरू करण्या पूर्वी संबंधित कामांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास 
निश्चित केलेल्या अंमलबजावणी कार्यान्वयीन यंत्रणेचे “सक्षम प्राधिकारी” 
यांच्याकडून आवश्‍यकतेनुसार “तांत्रिक मान्यता” प्राप्त करून घ्याव्यात. तसेच ही 
कामे सुरू करण्यापूर्वी आवश्‍यकतेनुसार, जिल्हा परिषद व नगर पालिका या स्थानिक 
स्वराज्य संस्था यांची देखील आवश्‍यक ती मान्यता घेण्यात यावी. 

“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 

ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ig (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या” 

तील कामे विहित केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण होण्याकरिता “संनियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली sergeant संबंधित सर्व 
अंमलबजावणी व कायान्वयीन यंत्रणांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असळेली एक 

“जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती”, गठीत करण्यात यावी. या समितीमध्ये जिल्हा 

नियोजन अधिकारी“ सदस्य सचिव” असतील. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची 

शक्‍यतो प्रत्येक महिन्यात एक बैठक घेण्यात यावी. अशा बैठकीस इतर जिल्हा प्रमुख 
यांना आमंत्रित करण्याबाबत “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून “ जिल्हाधिकारी, पुणे” 
यांना अधिकार राहील. 


@ 


@ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


(क) आराखड्याचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीसाठी “जिल्हास्तरीय समिती” व 
“ कार्यकारी समिती” गठीत करणेः 

(१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, दिनांक ४ 
जून, २०१५ मधील सूचनांनुसार, शिखर समितीने मान्यता दिलेल्या “श्री क्षेत्र जेजुरी 
गड तिर्थक्षेत्र विकास आराखडया” अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी 
मा.पालकमंत्री, पुणे जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” आणि 
“जिल्हाधिकारी, पुणे तथा संनियंत्रणअधिकारी” यांच्या अध्यक्षतेखाळी* कार्यकारी 
समिती” गठीत करण्यात आली आहे. “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे 
बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. 
पुणे- विकास आराखडा” संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याचे संपूर्ण अधिकार* 
जिल्हास्तरीय समिती” यांची राहील. 

(ड) आराखड्यासाठी आवश्यकतेनुसार सल्लागार नियुक्‍त करणेः 
“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 

ता.हवेळी व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या” तील 
प्रकल्प अहवाल निश्चित केलेल्या कार्यान्वयीन यंत्रणांमार्फत तयार करण्यात यावेत. अत्यंत 
आव्यकता असेल तरच, विशिष्ट व तांत्रिक बाबींशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र व सक्षम 
सल्लागार याची नियुक्‍ती करण्याबाबत “जिल्हास्तरीय समिती” कडून मान्यताप्राप्त करून 
घ्यावी. असा सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार केळेळा आराखडा/ नकाशा यानुसार 
प्राचीन स्मारके व पुरातत्वस्थळांशी संबंधित कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व 
बांधिलकी असलेला असावा. नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सल्लागाराकडे अशा प्रकारच्या 
कामाचा पुरेसा अनुभव असावा. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/ प्र.क्र.६/ 
का. १४४४, दिनांक १९ जुले, २०१६ अनुसार संबंधित सल्लागारास अदा करावयाचे शुल्क हे 
ठोक व वाजवी स्वरूपाचे असावे व त्याचा खर्च उपलब्ध निधीमधून करण्यात यावा. 

(इ) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची देखभाल दुरुस्ती: 

(१) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या”तील 
कामे विश्वस्त संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामां 
संदर्भात विश्वस्त संस्थेकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे बंधनकारक 
राहील. तसेच Sa कामांच्या पूर्णत्वानंतर त्यांची आवश्‍यक देखभाल व दुरुस्ती, 
देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी 
“ संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून अश्लीकामे सुरू होण्यापूवी करारनामा करणे, संबंधित 
अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांवर बंधनकारक करावे. 

IER रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु) शिरुर जि. पुणे- विकास 
आराखड्या”अंतर्गत निर्माण होणा-या इतर मालमत्तेची देखभाल व दुरुस्तीसाठीची 
जबाबदारी व यासाठी लागणा-या निधीची तरतूद संबंधित अंमलबजावणी व 
कायान्वयीन यंत्रणांकडून होणे अपेक्षित असून ती जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


विभागाची राहील. निर्माण होणा-या san मालमत्तेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 

कोणताही स्वतंत्र निधी नियोजन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. 
१.२.“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 

ता.हवेळी व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु) शिरुर जि. पुणे- विकास 

आराखड्या”तील कामांमुळे निर्माण होणा-या भाविकांसाठीच्या सुविधा तसेच 

पर्यटनस्थळ सर्व नागरिकांसाठी खुले राहील sail अट देवस्थान अथवा विश्वस्त 

संस्थेबरोबर होणा-या करारामध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. 

(ई) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता निधी वितरण: 

(१) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेळी व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु) शिरुर जि. पुणे-विकास 
aR” GRA शासनाकडून वितरीत होणा-या निधीतून खर्च करताना वित्तीय 
नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात 
यावे. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर/ वितरीत निधीपेक्षा अतिरिक्‍त खर्च करण्यात येऊ 
नये ह्याची दक्षता” जिल्हाधिकारी, पुणे” यांची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून राहील. 

(२) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या”च्या 
एकूण किमतीच्या मर्यादेत, आराखड्यातील एका मंजूर कामामधीलळ बचत ही त्याच 
आराखड्यातील मंजूर अधिक खर्चाच्या दुसर्‍या कामाकडे समायोजित करण्याचे 
अधिकार, बचतीच्या कामांमध्ये भविष्यात अतिरिक्‍त निधीची मागणी करू नये, या 
अटीच्या अधीन राहून “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी 
जिल्हास्तरीय समितीकडून पूर्व परवानगी घेऊन करावी व त्याचा अहवाल स्वतंत्रपणे 
शासनास १५ दिवसात पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. 


(उ) आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करावयाची विवरणपत्रे: 

(१) “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ig (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या”च्या 
निधीमधून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती, तसेच निधीतून होणाऱ्या खर्चाची 
विवरणपत्रे” परिशिष्ट ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार, कार्यान्वयीन यंत्रणेने दर 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण 
झाल्यावर “काम पूर्णत्वाचा दाखला” आणि निधीबाबतचे “उपयोगिता प्रमाणपत्र” न 
चुकता शासनास सादर करावे. या बाबींकरिता संनियंत्रण अधिकारी यांची जबाबदारी 
असेल. 

(२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावेत. 


०३. मा.मुख्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या दि.१५.०६.२०२२ 
रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


०४. सदर कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ हौळी जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय 
जाण असलेल्या संस्थांकडून (भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य पुरातत्वीय विभाग) 
सदर कामे करुन घेण्यात यावीत. 
०५. सदर योजना सन २०२२-२३ या वर्षापासून अंमलात येईल. या योजनेवर येणारा 
खर्च भागविण्यासाठी विभागासाठी मंजूर असलेल्या नियतव्ययामधून तरतुद करण्यात 
येईल. तसेच यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येत आहे. वित्तीय तरतुद व Saas 
याबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
०६. स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखड्या 
संदर्भातील कार्यवाही करतांना उच्चस्तरीय समितीच्या दि.०९.०६.२०२२ रोजी पार 
पडलेल्या तसेच शिखर समितीच्या दि.१५.०६.२०२२ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील 
निदेश्ांचे तंतोतंत पालन करण्यात येईल, याबाबतची दक्षता “संनियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी घ्यावी. 
०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२२०६२८१३३५३५८५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MILIND 
RAGHUNATH 


KULKARNI 2 : 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
जिल्हाधिकारी,पुणे. 


प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

५. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 

१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


न्न 


न्न 


न्न 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


१३. 
१४. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, 


१५ 


ae 


१६. 
१७. 
. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहाळय संचालनालय, मुंबई. 
२१. 
.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 


२२ 


२२. 


महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, पुणे 


उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे. 


भागवत चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 
इंडीयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 


. नॅशानलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-१, 
. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

२७. 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ 


२८.महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),महाराष्ट्र कमिटी,जनशक्‍्ती हॉल, ग्लोब मिल 


पॅलेस,वरळी,मुंबई-१३, 


२९.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 


३०. 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


परिशिष्ट-अ 
“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व 


समाधी स्थळ स्मारक ag (बु) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखडा” 


अ.क्र कामाचे नाव एकूण खर्च 
रक्‍कम (रू.लक्ष) मध्ये 


तुळापुर वढु बु. 
व्हि स्मारक परिसर (इमारत बांधकाम, भव्य शिल्प, ४५९२.५७ ३०९५.०७ 


प्रवेशव्दार, अम्फीथिएटर, ई) 
2 | घाट बांधकाम ३५९०.९१ २३१४.५४ 
3 संग्रहालय, १० ॥ प्रेक्षागृह, प्रकाश व ध्वनी शो १०५५.०० ५००.०० 


४ | पायाभुत सुविधा (पाण्याच्या टाक्‍्या,विद्युतीकरण, | ३४६६.६३ २७५०.५० 
THT, सौर उर्जेचे पॅनेल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, 
फायर यंत्रणा, वातानुकूलित यंत्रणा, संरक्षक 


मित) 
५ | अस्तित्वातील समाधीचा जीर्णोध्दार १५०.०० १५०.०० 
अंदाजित प्रकल्प किंमत १२८५५.१० | ८८१०.१२ 
६ ।वरिलकामा करिता करव इतर खर्च २९९२.४७ २०५०.८६ 
(GST/Insurance/Contingencies/PMC 
Charges) 
७ | भूसंपादन | 0,00 | .00 २१५.७९ 
एकुण १५८४७.५७ । ११०७६.७७ 
एकुण तुळापुर व वढु बु. प्रकल्प किंमत २६९२४.३४ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि. -२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 
परिशिष्ट-ब 


“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ig (बु.) शिरुर जि. पुणे- 


विकास आराखडा” 


विवरणपत्र- १ (भौतिक उदिष्ट्ये) 


आराखड्यातील | प्रशासकीय | प्रशासकीय कार्यारंभ | अंदाजपत्रक निविदा पूर्ण झालेल्या 
एकूण कामांची | मान्यता प्रदान | मान्यता प्रदान | आदेश देण्यात | स्तरावरील | स्तरावरील | कामांची संख्या 


संख्या करण्यात करणे बाकी आलेल्या | कामांची संख्या | कामांची संख्या 
आलेल्या असलेल्या | कामांची संख्या 
कामांची संख्या कामांची संख्या 
| a | 2 3 8 षु & 9 


जिल्हाधिकारी, पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 
स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Ag (बु.) शिरुर जि. पुणे- 
विकास आराखडा 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


विवरणपत्र- २ (भौतिक उद्दिष्ट्ये) 


अ.क्र. | कामाचे नाव | कामाची | कामासाठी | कामासाठी | कामासाठी | कामपूर्ण | कामपूर्ण 
कार्यान्वयीन मंजूर निधी | आतापर्यंत | आतापर्यंत | करण्याचा । झाल्याची 
यंत्रणा उपलब्ध | झालेला खर्च | दिनांक | टक्केवारी 
करून 
दिलेला 
निधी 
La 2 3 8 4 & ७ 


जिल्हाधिकारी, पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 
स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक Tg (बु.) शिरुर 
जि. पुणे- विकास आराखडा 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


विवरणपत्र- ३ (आर्थिक उद्दिष्ट्ये) 


अ ब 
आराखड्यास | आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी 
प्रशासकीय । आतापर्यंत एकूण | आतापर्यंत एकूण । सन २०२२-२३ । सन २०२३-२४ । सन २०२४-२५ 

मान्यतेचा दिनांक वितरीत निधी ।वितरीत निधीपैकी | मध्ये एकूण मध्ये एकूण मध्ये एकूण 

व त्यानुसार मंजूर झालेला एकूण | अर्थसंकल्पित  अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित 
आराखड्याची खर्च तरतूद तरतूद तरतूद 
एकूण किंमत 

ZS aie २ 3 8 ५ 


जिल्हाधिकारी, पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 
स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक TE (बु.) शिरुर 
जि. पुणे- विकास आराखडा 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


